पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १४ जून, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०२३ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, 
दिनांक २२ एप्रिल, २०२४ 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, 
दिनांक २९ मे, २०२४ 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक 
वर्षातील नियमित मासिक वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :-- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


नियमित मासिक वेतनासाठी संदर्भाधीन (३) व (४) येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.४०५.०० 


लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी संबंधित जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत 


केळेला खर्च विचारात घेऊन यापुढील खर्चासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या 
लेखाशिर्षातर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली खालीलप्रमाणे एकूण रुपये 
3,§2,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी बासष्ट लाख wad ) इतके अनुदान वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
कर्मचाऱ्यांची । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

अ. जिल्हापरिषद संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
> रुपये (अक्षरी रुपये) 

| ? 2 & व 

Led ठाणे २२ ११,००,०००/- । रूपये अकरा लाख फक्‍त 

2 पालघर १२ १०,००,०००/- रूपये दहा लाख फक्‍त 

३ | रायगड १९ ११,००,०००/- । रूपये अकरा लाख फक्त 

४ | रत्नागिरी २२ २०,००,०००/- | रूपये वीस लाख फक्त 

५ | जळगांव ५६ २४,००,०००/- | रूपये चोवीस लाख फक्त 

६ | सांगली २० २५,००,०००/- | रूपये पंचवीस लाख wad 
७ | कोल्हापूर ०२ ३,००,०००/- | BIA तीन लाख फक्‍त 

री छत्रपती ७७ ५१,००,०००/- । रूपये एक्कावन्न लाख फक्‍त 

संभाजीनगर 

९ | धाराशिव ३ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्त 

| १० | ० | लातूर ७ ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख फक्त 

| 95 | १ | नांदेड ४३ ५०,००,०००/- । रूपये पन्नास लाख Had 
१२ | बुलढाणा १० ३०,००,०००/- | रूपये तीस लाख फक्त 

93 अकोला QM 90,00,000/- रूपये दहा लाख फक्‍त 

१४ | भंडारा रने ७,००,०००/- | रूपये सात लाख फक्त 

एकूण ३१५ २,६२,००,०००/- | रूपये दोन कोटी बासष्ट लाख फक्त 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 


अनुज्ञेय वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. मात्र या निधीतून फेब्रुवारी, 


२०२३ पूर्वीची अन्य कोणतीही थकबाकी अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या 
वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 


४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Gach वितरीत करण्यात येऊ नये. 


र वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


0. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (22949898), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥/9७॥[॥9.90५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१४१५१६३१०९२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2970b24702e05968e1 Of, 
postalCode=400032, st=Mahi 


hi 
I ber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC982847 1B3251EEE2D5C23FD681EC4 
1CEFA, -BALASAHEB B HAJARE 


Date: 2024.06.14 15:48:08 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/पाळलघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ सांगली/ 
कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर /धाराशिव/लातूर/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/भंडारा 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
सांगली/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/धाराशिव/लातूर/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/भंडारा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ सांगली/कोल्हापूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर /धाराशिव/लातूर/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/भंडारा 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, ठाणे/पाळलघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
सांगली/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर /धाराशिव/लातूर/नांदेड/ बुलढाणा/अकोला/भंडारा 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक १४ जून, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम [ सेवा निवृत्ती दिनांक । 


रामनाथ कमळू सासे 
प्रकाश सखाराम पंपचालक 
मण अनंता वि पंपचालक 
गजानन कुडव मस्टर कारकून 

रु नजर 
वामन भावसार 

ल्‌ल्या 
संजय रघुनाथ गावड 
आत्माराम च 
जयवंत बाळाराम प 
नत्र 

| नजर 
नत्र 
कदर नजर 
नत्र 

नत्र 

नत्र 
नत्र 

नत्र 
त वाळुज नजर 


A|w 


७ | mM! ©] ९< | aw 


>““0| (९ 


20 | co] «| w] 2] ~ 
4 


wo 


XK] cv] «0 
4 


s 
4 


om 


“0 


Alo 
4 ci 


“wo 
fe} 


११ atl. अनंत पांडुरंग प मजूर ३०.०६.२०२७ 
१२ श्री. अनंत धाऊ प मजूर ३०.०६.२०२८ 
१३ | श्री. रामकृष्ण नारायण म्ह मजूर 
जळगांव जिल्हा परिषद 
१ [श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड  |कामगार ३१.०५.२०३३ 
२ | श्री. जर्नादन लक्ष्मण कोळो कामगार ३१.०५.२०२८ 
३ [ait सोपान रामदास चौधर कामगार ३०.०५.२०२९ 
४ श्री. अरुण वसंत चौधर कामगार ३१.०५.२०३० 
५. [ait संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 
६ ।श्रो. बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०३१ 
७ श्री. महेंद्र रामेश्‍वर चौधरी |कामगार ३१.०७.२०२६ 
८ (at. दादाजी परमल राठ कामगार ३१.०३.२०३२ 
९ । श्री. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 
१० श्री. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 
११ (sit. संजय विठ्ठल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 
१२ श्रो.स॒ णसिंग कच्छवा कामगार ३१.०५.२०२६ 
१३ fal. लालचंद काशिनाथ BR कामगार २८.०२.२०३३ 
१४ ait. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
a4 [ait अर्जुन साहेबराव शिदे (पाटील  |कामगार ३१.०५.२०२९ 
१६ ।श्री. विलास जगन्नाथ मोरे कामगार ३१.०५.२०४१ 
१७ |श्री.प्रविण अशोकराणे | | कामगार ३१.०७.२०३३ 
१८ ।श्री. बिकास मधुकर प कामगार ३१.०३.२०३८ 
१९ fat. संजय देविदास राण कामगार ३१.१०.२०३५ 
Ro |श्री. सुनिल वासदेवपाटील [TTI ३१.०१.२०३५ 
२१ [at धनराज हरी कोळी कामगार ३१.०८.२०३८ 
२२ [श्री.केलाससुरशकोळी  |कामगार ३१.०५.२०३७ 
२३ | श्री. राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार ३०.११.२०३८ 
२४ | श्री. विकास प्रभाकर धनगर कामगार ३०.०४.२०३९ 
२५ ।श्रो. विलास कडु प कामगार ३१.०७.२०२६ 
२६ |श्री. अनिल काशिनाथपाटील  |कामगार ३१.०५.२०३० 
२७ ||श्री. विलास सुपुडु कोळी कामगार ३१.०३.२०३४ 
२८ |श्री. सुधाकर शांताराम प कामगार ३१.०५.२०२७ 
२९ (a. अनिल त्र्यंबक प कामगार ३०.०६.२०३७ 
३० ।श्री. गोविंदा रतन राठ कामगार ३१.०५.२०३४ 
३१  ।श्रो. योगेश रामलाल चव्हाण कामगार ३०.०६.२०४७ 
३२ श्री. पुरुषोत्तम कोतिकबोरसे [TTI २९.०२.२०४० 
३३ ail. डिगंबर पांडुरंग प कामगार २९.०२.२०४२ 
३४ st सुजित शांताराम प कामगार ३०.०६.२०४५ 
३५ | श्री. संतोष रमेश गुंजाळ कामगार ३१.१०.२०४४ 
३६ ।श्री. सचिन भानुदास प कामगार ३१.०१.२०४४ 
३७ । श्री. प्रदिप युवराज प कामगार ३१.०३.२०४६ 
३८ | ait. जितेंद्र संजय शेळवे कामगार ३१.०७.२०४८ 
३९ |श्री.नलेशचिधुफिके | कामगार ३०.०६.२०४८ 
vo [ait निलेशदेविदासशिदे न ।कामगार ३०.०९.२०४८ 
४१ श्री. शरद अशोक शेळवे कामगार ३०.०४.२०४९ 
४२ _श्रो.देपकहरोफिरके | कामगार ३०.०५.२०४९ 


४३ [alt सोप भमन प 
श्री. दिनकर जगन्नाथ प 


कामगार 
कामगार 


२०.०६.२०४१ 


श्री. गजानन बाबुराव प 
श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे 


कामगार 
कामगार 


कामगार 
कामगार 


कामगार 
कामगार 


x | aw 
|] 
अ 


श्री. खुशाल गणप 


ह 
I 


श्री. शंकर धेना जाधव fare | 


श्री. देविदास माणिक कांबळे. | 


३७ |श्री. विलास संभाजी कदम 
३८ श्री. खुशाल व hs 
३९ | श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर 


२०.०९.२०२७ 


२१.९२.२०२४ 
mp re 


संगणक 
श्री. एस. आर. काने. सहा. 


{| 


संगणक 
संगणक 


| OC] ०९< | wl] “० | “० 
od 


| 


श्रा. आर. एस.गवाणकर मजूर 


“wo 
o|2 


nw|nw 
AU! A) 


nw 
x 
4) 4 


nw 
so 


nw 
G 


wo 
mM 
Cj र ci 
Q 
ze QO 
माम 


) ) wo 
Bl S| le 
{| 4) 4 


. आर. टा. जाधव 
श्रा. एस. वाय. चव्हाण 
.ए. टा. जाधव 


“wo 
1 
| 


श्री. एस. एस.निंगावले 
श्री. एस. आर. खाप 
ण. 


श्री. एस. एस. दुर्गवले 
. सी. डी. पवार 
श्री. एस. सी. मे 
, अशोक रघुनाथ 


(र 
{| 4 


मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 


श्रोव्हीकेशितप  ढै | | 'जोडाराी | ३०.०६.२०२६ 


7 | aD 
aw 


Aa 
AU 


. एस. डा. महाकाळ 


संगणक 


बजरंग आप्पा स 


१ श्रा. 
२ AL. 


ळुंखे मजूर 
लब.आस. 


३ श्रा. 
vw श्रा. 


। मजूर 


ष्‌ 


गणपत प 


मजूर 
मजूर 


. नंदकुमार पांडुरंग 


HERO 


एन. आर. मुजावर 


@ | 
१० |? 
१९ 2 
१२ |? 
१३२ 2 

var 
१५ 2 
१६ at.  7ढ7ढ)|]|| 

स्य 
१८ 8 
१९ 2 
२० 2 


मजूर 
मजूर 

चव्हाण मजूर 

म मजूर 

मजूर 

; मजूर 

a मजूर 

वे मजूर 

एस. एम. जमादार मजूर 

र ; मजूर 


5 वाय. डा. पवार 


३०८२०३४ 
णम क 
णम रय 


20,08, RORY 
२१.०५.२०२५ 
२०.०६.२०२७ 


२१.०५.२०२९ 


२१.०५.२०२८ 
२१.१९२.२०२९ 


वो. aT SAW 


२९.०२.२०२८ 


२१.०५.२०२५ 
२१.०५.२०२६ 


[| कोल्हापूजिल्हापरिददे 1 | 


श्री. कृष्णात हिंदुराव पोव मुकादम ३१.१०.२०२४ 
श्री. संभाजी श्रीपती कांबळे | ।मुकादम ३१.०५.२०२४ 


Po धाराशिव eT ORG (9 


e] ST 
३०८ रर्‌ 
२ [at एस. बी. कोळी पंपचालक २३१.०३.२०३७ 


लातूर परिष 


श्री. गोरे राजेश्वर गुरुनाथ मजूर ३०.११.२०२५ 
श्री. पुणे संजय मन्मथअप्पा मजूर ३०.०९.२०२६ 


g 
२ 
3 श्री. केंद्रे दत्तात्रय निळकंठ मजूर ३१.०५.२०२५ 
¥ 
4 


श्री. केंद्रे प्रभाकर तुकाराम मजूर ३१.१२.२०२७ 


जूर 

श्री. विक्रम मकाजी मजूर ३०.०६.२०२४ 

६ श्री. वाघम ब चांदु पंपचालक ३१.०५.२०२४ 
मजूर 


७ श्री. केगादे लक्ष्मण मरीबा ३०.०९.२०२६ 


बुलढाणा जिल्हा परिषद 


मजूर ३१.१२.२०२४ 
मजूर ३०.११.२०२४ 


aul “9 
[4 


x 
4) 4 


नर 
श्री. पे मजूर २ 


श्री. विश्‍वास sie Se खण्खाय 


“| ८८ 


Fa 
भंडारा जिल्हा परिषद 
२८०२२२८ 


>०| | ७ 


२८5२०३३ 


S| K| wl] wo] »/० 
0 
4 


३९८२२३ 
३९३२०२ 


om 


मजुर 30,28, 203k 


“ 
of] & 


nw 
° 
At) a] | 3 
0 ap 
1) 4 | 


“0 


नजर 
नर 


w|nrw!] wo 
AU] A] “० 


9 व मजुर २१.७.२०२७ 


nw 
x 


|. छत्रपती संभाजीनगरजिल्हापरिषदे ||| 


श्री. एन. एस. म पंपचालक २३१.०३.२०२३ 
२ [al एम. एम. कुलकणी पंपचालक 
श्री. एस. एस. व्हॉल्वमन 
श्री. ए. बी. जाधव व्हॉल्बमन 
१ 


>०| (९ | o@] Mm] .८1 | «| w] va] “5 


श्रोबीके.मते ||| x व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२६ 
j व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२६ 


-न 
4 


) 
98 
. 4 
98 


A 


श्री. एस. एन. मुठे व्हाल्वमन ७.३१.२०३० 


aU 


, बी. डी. जगताप व्हॉल्बमन २३०.०६.२०३० 
व्हाल्वमन ३१.१०.२०२४ 
व्हाल्बमन २३०.०६.२०२६ 


| 


श्री. आर. के. जाधव व्हॉल्बमन ३१.०७.२०२६ 


nw 
G 


Al. एल. क. स 


व्हाल्वमन ३१.०८.२०२८ 
श्री. एम. व्ही. पवार व्हॉल्बमन ६.२३०.२०३१ 


wo 
| 


, आर. डी. व्हॉल्बमन २३१.०५.२०३० 


A! A| “४ 
AU] “० | “० 


श्री. एस. डी. सातप॒ व्हॉल्बमन ३१.०८.२०२८ 


Aa 
«K 


श्री. के. एम. मुळे व्हॉल्बमन ३०.०९.२०२८ 
श्री. डी. ए. कापसे व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२८ 


२ श्री. शे. चॉद शे. व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२८ 


A 
an 


चाद 


A 
Co 


श्री. अमृत दगडू १ पंपचालक ३०.०४.२०२९ 
, छत्रपती छगन राठ पंपसहायक ३०.०६.२०२४ 


A 
7 


y| 
is 
1 


श्री. बबन देवराव व्हॉल्बमन ३१.०८.२०२४ 
श्री अशांक कुंडलीक ओटे || र व्हॉल्बमन ३०.०६.२०२८ 
श्री. मधुकर नामदेव प व्हॉल्वमन ३०.०९.२०२७ 


AU] AU 
wo! 0 
Q 
Q 
Q 
Q 
[1 


aie 
श्री.विष्णु सुभाष लिबोरे व्हॉल्बमन 
श्री. भगवान आत्माराम वाव व्हॉल्वमन 
श्री. नामदेव गबरु चव्हाण व्हॉल्वमन 
श्री. नय्युम रहीम बे व्हॉल्बमन 
श्री. महंमद अहेमद चाऊस व्हॉल्वमन 
. श्रीमंत माधवराव साबळे व्हॉल्वमन 
श्री. एकनाथ धुमा चव्हाण व्हॉल्वमन 
Fi दादासाहेब काकासाहेवनरके ___व्हल्वमन 
शेषराव धोंडीबा गायकवाड व्हॉल्वमन 
व्राव्डलाकिसनजोजारे «(ite 

श्री. प्रताप रामभाऊ चव्हाण व्हॉल्बमन 
श्री. राजेश प्रभाकर व्हॉल्वमन 
श्री. गुलाब सदाशिव व्हॉल्वमन 
aa 
श्री. प्रेमदास लहानु राठ व्हॉल्वमन 
amare व्हिल्वमन 
श्रीबी.टी.निकम | |पंपचालक 
श्री. एस. एस. ठाकुर व्हॉल्बमन 
श्री. पी. एल. घडमोडे व्हॉल्बमन 
SaaS Tes RITE 


श्री. एस. एस. आ६ व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२४ 
श्री. एस. एस. जाधव व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२९ 


aU 
aU 


| 
a 
4 
(९. 
Q 


au 
4 


AU 
so 


aU 
m 


au 
७ 


| 
= 


x 
m 
0 
4 
cal 


4 
i 


x 
(र 


XK 

av 
9 ८ 
Q 
q 


श्री. एन. के. दांडेव व्हॉल्बमन ५.३१.२०३० 


| 


५३ al. कमलाकर रंगनाथ वख व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२८ 
५४ श्री. सोमनाथ मुरलीधर कापसे | 


श्री. गुलाम रसूल शेख अब्दुल 


वालमन 


20,08, ROR 


BALASAHEB B HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


